महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२०१६/सं.क्र.२०८/प्र.क्र.४२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ८ जून, २०१८ 
संदर्भ :- सा.प्र.वि. समक्रमांकीत शासन आदेशा दि.१०.५.२०१६ 


आदेशा 
श्री.सं.ध.तवरेज, उप सचिव यांना संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 


कार्यालयातील परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 

२. आता या आदेशान्वये श्री.सं.ध.तवरेज, उप सचिव, यांच्या महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोगाच्या 
कार्यालयातील परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस १ वर्ष कालावधीसाठी म्हणजेच 
दि.१०.५.२०१८ पासून दि.०९.०५.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०६०८१७५८३१०५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Ki 
f Mi 


Imti yaz ve ene 
ee 589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0c5. 
5c63b3 1463 14d5 1ec0e87d0a6, cn=Imtiy: 
Mushtaque Kazi 2 
Date: 2018.06.08 18:00:28 +05'30' 
(इ.मु.काझी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ५१/२, ७व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, 
महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई-२१. 
५) उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) श्री.सं.ध.तवरेज, परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
७) सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.८, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड नस्ती कार्या.१४ 


